प्रधानलेखाशिर्ष २२३५, स्वातंत्र्य सैनिक व 
त्यांचेवर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना 
निवृत्तीवेनत, ( २२३५ 0094 ) या खालील सन 
२०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४१९/प्र.क्र.८७/२०१९/स्वा.सै.क.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादान कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : २७ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा : (१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थस-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक : ०१ एप्रिल, २०१९. 
(२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बियुडी-२०१९/प्र.क्र.९६/२०१९/२५, 
दि.०१ एप्रिल, २०१९. 
(३) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बियुडी-२०१९/प्र.क्र.१६/२०१९/२५, 
दि.०१ ऑगस्ट, २०१९. 
(४) शासन निर्णय क्र. बियुडी-१४१९/प्र.क्र.८७/२०१९, स्वा.सै.क.१, दि. ०२ मे, २०१९. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार वित्तीय वर्ष सन २०१९-२० साठी 
अंतरिम अर्थसंकल्प विधान मंडळाने " महाराष्ट्र विनियोजन ( लेखानुदान ) विधेयक २०१९ मंजूर केलेले 
आहे " सदर विधेयक महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक ०८ मार्च, २०१९ मध्ये अधिनियम 
क्रमांक ०२ (दोन ) म्हणून प्रसिध्द करण्यात आले आहे. त्यानुसार सन २०१९-२० चे चारमाही अनुदान 
( एप्रिल, २०१९ ते जुले, २०१९) वितरणासाठी प्रशासकीय विभागाच्या संबंधीत सह / उप सचिवांच्या 
स्वाधीन करण्यात आले आहे. या कार्यासनाशी संबंधीत प्रधान लेखाशिर्ष २२३५, स्वातंत्र्य सैनिक व 
त्यांचेवर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यांदींना निवृत्तीवेतन, ( २२३५ 0094 ), या लेखाशिर्षा खाली 
रु. ७२,७९,४६,४००/- ( रु. बहात्तर कोटी एकोणऐंशी लाख सेहचाळीस हजार चारशे फक्‍त ) इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. संदर्भाधीन क्र.(१) व (३) येथील परिपरत्रकान्वये वित्त विभागाने, सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता अर्थसंकल्पीत तरतुदीपैकी रु. ४३,६७,६७,८४०/- इतक्या रकमचे 
Urge निधी खर्चास वितरीत केले आहे. संदर्भाधीन क्र. (०४) नुसार माहे एप्रिळ, २०१९ ते जुले, २०१९ 
पर्यंत या चार महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी ४०% निधी रु. २९,११,७८,५६०/- (रु. एकोणतीस कोटी 
अकरा लाख अठ्याहत्तर हजार Waal साठ फक्त) संबंधीत जिल्हयाधिका-यांच्या स्वाधीन करण्यात आला 
आहे. माहे ऑगस्ट, २०१९ ते डिसेंबर, २०१९ या कालावधीचा खर्च भागविण्यासाठी निधी संबंधीत 
जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी मागणी केल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वाधीन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय :- 

शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार प्रधानलेखाशिर्ष २२३५, स्वातंत्र्य सैनिक व 
त्यांचेवर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना निवृत्तीवेनत, ( २२३५ 0094 ), माहे ऑगस्ट, २०१९ ते 
डिसेंबर, २०१९ या पाच महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदीपैकी 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४१९/प्र.क्र.८७/२०१९/स्वा.सै.क.१ 


रु. ७,८०,८८,६२०/- ( रु. सात कोटी ऐंशी लाख अठ्याऐंशी हजार Geral वीस फक्त ) इतका निधी 
संबंधीत जिल्हाधिका-यांना त्यांच्या जिल्हयांच्या समोर दर्शविलेल्या प्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे 
२. जिल्हाधिका-यांना वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या रकमांचा ताळमेळ 
महाळेखापाल-१, मुंबई/ महालेखापाल-२, नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करुन खर्चमेळाचा 
मासिक अहवाल शासनास नियमितपणे सादर करावा. याप्रकरणी शासन परिपत्रक क्र. खर्चमेळ- 
२०११/प्र.क्र.१३९/२०११/स्वा.सै.क.१, दिनांक १६/०८/२०११ नुसार कार्यवाही करावी. 

३.  याप्रित्यर्थचा चाळू आर्थिक वर्षावरील खर्च मागणी क्र. ए-५, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२- सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृतीवेतन, (00) 
(09) स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती इत्यांदींना निवृत्तीवेन ( २२३५ 0094 ) 
दत्तमत ( योजनेत्तर ) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अंदाजपत्रकीय 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा आणि त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९११२७१५१३१०३३०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Suresh Mah ideo Khad 
h DN: c=! nment Of Maharashtra, ou=Gener. 
ures 7 Admini: talCode=400032, st=Maharasht 
-299447f4a6e6c33ab3f7a85fbf0 1062898 1e82f8311a81 
d1cf974681485c2, 
IN be £0b4c833a6fc7 c6fb7cb0a96a3e2bb79d42d283b8f0F 
ahadeo Khade fan ळक 
tte: 2019.11.27 15:17:21 +05'30' 
उप सचिव , AERTS शासन 


प्रति, 


१. मा. राज्यपाल यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र, मुंबई 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १, मुंबई 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र २, नागपूर 

४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई 

५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा ), महाराष्ट्र २, नागपूर, 

६. उ.स. (स्वा.सै.क.१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकरी, महाराष्ट्र 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन - 24, मंत्रायळ, मुंबई 
१२.क.अ., वित्त विभाग, ( अर्थ संकल्प १३/ व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवडनस्ती (स्वा.सै.क.१) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४१९/प्र.क्र.८७/२०१९/स्वा.सै.क.१ 


शासन निर्णय, क्रमांक : बियुडी-१४१९/प्र.क्र.८७/२०१९/स्वा.सै.क.१, दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१९ 


सोबतचे 
विवरणपत्र 
अनु क्रमांक जिल्हयाचे नाव वित्तीय वर्ष २०१९-२० | निधी वितरण (रु, 
चे अर्थसंकल्पिय 
अंदाज (रु. 
(१) (२) (3) (४) 
|. oe ठाणे २१८१६०० २००६५०० 
२ पालघर २३५३२०० १७६०००० 
3 रायगड ६९७४४०० ६८२०००० 
“1 रत्नागिरी २००४००० ८०१६०० 
५ सिंधुदुर्ग ९५६४०० ५७३८४० 
६ नंदुरबार ६२७६०० ३७६५६० 
७ जालना २७४८२४०० १६४८९४४० 
ट बीड ६७९१४००० ४४२५०००० 
९ परभणी १०(७४०००० २०००००० 
1१0 अमरावती १७२५६०० ११६५००० 
a | १ गोंदिया २२०४४०० १७६०००० 
१२ गडचिरोली १४२८०० ८५६८० 
एकूण aa १२,५३,०६,४००/- ७,८०,८८,६२०/- 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


